RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ७२ ] 


सोमवार , डिसेंबर १६, २०१९ / अग्रहायण २५, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह / एमएजी -१ / जड वाह.बंदी आंबेत पुल / २०१ ९. - ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड यांनी 
उपोद्घातातील अ.क्र . ३ व ५ कडील पत्रान्वये म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रा.मा. १०१ ) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत 
पुलावरून दुचाकी, सहा आसनी रिक्षा, चारचाकी कार , जीप इत्यादी व्यतिरिक्त सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक जसे बस , ट्रक , टेम्पो या तात्काळ 
बंद करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अनुक्रमे उपोद्घातातील अ.क्र . ४ व ६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये सदर 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १ महाकरिता म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रा.मा. १०१) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत 
पुलावरून दुचाकी, सहा आसनी रिक्षा, चारचाकी कार , जीप इत्यादी व्यतिरिक्त सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक जसे बस, ट्रक , टेम्पो या तात्काळ 
बंद करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचेकडील उपोद्घातातील अ.क्र .०७ या वर्षाच्या लांबलेल्या 
पावसामुळे व पुलाच्या ठिकाणी असलेल्या अवघड नैसर्गिक परिस्थितीमुळे अद्याप पुलाच्या दुरुस्तीचे काम पुर्ण झालेले नाही . सदर पुलाच्या 
दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारास कार्यादेशांच्या दिनांकापासून १२ महिने इतकी मुदत देण्यात आलेली आहे. सद्यःस्थितीत पुलाच्या Pier 
Cap Bracket च्या दुरुस्तीचे काम चालू आहे. सदर दुरुस्तीसाठी अजून ३ महिने इतका कालावधी लागणार आहे. तरी आंबेत पुलावरून दुचाकी , 

ऑटोरिक्षा, सहा आसनी रिक्षा, चारचाकी कार, जीप इत्यादी व्यतिरिक्त सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक जसे बस, ट्रक , टेम्पो पुढील ३ महिने इतके 
कालावधीसाठी बंद करण्याबाबत त्वरित अधिसूचना काढण्यात यावी जेणेकरून भविष्यात काही अनुचित प्रकार घडून जिवीत व वित्त हानी होणार 
नाही असे या कार्यालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्ह्यात झालेल्या अति 
पर्जन्यवृष्टीमुळे व पुलावरून होणाऱ्या जाणाऱ्या अतिअवजड वाहतुकीमुळे पुल क्षतीग्रस्त झाल्यास होणारी कोणतीही दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने, 
तसेच पुलाच्या दुरुस्तीचे काम पुर्ण करावयाचे असल्याने म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रा.मा. १०१ ) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) १३६–१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १६, २०१९ / अग्रहायण २५ , शके १९ ४१ 


M 


मधील आंबेत पुलावरून दुचाकी, सहा आसनी रिक्षा, चारचाकी कार, जीप इत्यादी व्यतिरिक्त सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक जसे बस, ट्रक , टेम्पो 
या तात्काळ बंद करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हादंडाधिकारी, रायगड उपोद्घातातील अ.क्र.१ व २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ३ महाकरिता म्हाप्रळ आंबेत पुरार रस्त्यावरील ( रा.मा. १०१) सावित्री खाडीवरील कि.मी. ०/८०० मधील आंबेत 
पुलावरून दुचाकी , सहा आसनीरिक्षा, चारचाकी कार , जीप इत्यादी व्यतिरिक्त सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक जसे बस, ट्रक , टेम्पो या तात्काळ 
बंद करण्याबाबतचे आदेश जारी करीत आहे . 


. 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हादंडाधिकारी , 


रायगड, 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ . 


रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


